RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक १३ ९ ] 


गुरुवार , डिसेंबर २०, २०१८ / अग्रहायण २ ९, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० डिसेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
कारखाने अधिनियम , १ ९ ४८ . 

क्रमांक एफएसी . २०१८ / प्र.क्र . २६२ / कामगार - ४. कारखाने अधिनियम , १९ ४८ (१ ९ ४८ चा ६३ ) याच्या कलम ४ ९ ची पोट - कलमे 
( १) व ( २ ) तसेच कलम ११२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या महाराष्ट्र कल्याण अधिकारी ( कर्तव्ये , अर्हता आणि सेवाशर्ती) नियम , १९ ६६ यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , त्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , 
उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या समाप्तीनंतर विचारात घेईल . 

२. उपरोक्त कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा 
सूचना, संचालक , औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन , ५ वा मजला, ब्लॉक ई, सी -२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१, यांचेकडे प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल . 


~ 


नियमांचा मसुदा 


~ 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र कल्याण अधिकारी ( कर्तव्ये, अर्हता आणि सेवाशर्ती) ( पहिली सुधारणा) नियम , २०१८ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र कल्याण अधिकारी ( कर्तव्ये, अर्हता आणि सेवाशर्ती) नियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा केला आहे ) च्या 
नियम ३ मध्ये पोटनियम (१) ऐवजी पुढील उप नियम दाखल करण्यात येईल 

( १) -एखादी व्यक्ती जर , 

( एक ) यासंबंधात राज्य शासनाने मान्यता दिलेली सामाजिक शास्त्रामधील पदवी किंवा पदविका मिळविली असल्याखेरीज , 
आणि 


( १ ) 


भाग चार - अ - २३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर २० , २०१८ / अग्रहायण २९, शके १९ ४० 


" 


( दोन ) तिला मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असल्याखेरीज . 
ती व्यक्ती कल्याण अधिकारी , अपर कल्याण अधिकारी किंवा सहायक कल्याण अधिकारी म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असणार नाही 
३. मुख्य नियमांतील नियम ३( अ) वगळण्यात येईल. 
४. मुख्य नियमांतील नियम ५ वगळण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व सहीने , 


डॉ . श्री . ल . पुलकुंडवार, 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, डिसेंबर २० , २०१८ / अग्रहायण २९ , शके १९ ४० 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the following translation in 
English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department , No. FAC . 2018 / 
C.R. 262 /Lab -4 , dated the 20th December 2018 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. L. PULKUNDWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 20th December 2018 


NOTIFICATION 


FACTORIES ACT, 1948 . 


No. FAC . 2018 /C.R . 262/Lab -4.— The following draft of rules to amend the The Maharashtra 
Welfare Officers (Duties, Qualifications and Conditions of Service ) Rules , 1966 , which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 112 
read with sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 49 of the Factories Act , 1948 (63 of 1948) and of all other 
powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by section 115 of the said Act , 
for information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration after expiry of a period of Forty - five days from the date 
of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette . 


Any objection or suggestion which may be received by the Director, Industrial Safety and 
Health , Kamgar Bhavan , 5th Floor , Block E , C - 20 , Bandra -Kurla Complex , Bandra (East), 
Mumbai 400 051, from any person with respect to the said draft, within the said period , will be 
considered by the Government. 


Draft Rules 


1. These Rules may be called the Maharashtra Welfare Officers (Duties , Qualifications and 
Conditions of Service) ( 1st Amendment) Rules , 2018 . 


2. In rule 3 of the Maharashtra Welfare Officers (Duties , Qualifications and Conditions of 
Service ) Rules, 1966 (hereinafter referred to as “ the principal Rules ” ), for sub -rule ( 1 ), the following 
sub - rule shall be substituted , namely : 


CG 


( 1) A Person shall not be eligible for appointment as a Welfare Officer, Additional 
Welfare Officer or Assistant Welfare Officer , unless he , 


(i) has obtained a degree or diploma in social science recognized by the State 
Government in this behalf ; and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर २० , २०१८ / अग्रहायण २९, शके १९ ४० 


( ii ) has adequate knowledge of Marathi language . ” 


3. Rule 3 (A ) of the principal rules shall be deleted . 


4. Rule 5 of the principal rules shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. L. PULKUNDWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


